सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करुन अहवाल 
शासनास सादर करणेसाठी समिती गठीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अल्पसू-१२१९/प्र.क्र. ०३ (शिकाना)/७-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई Yoo ०३२. 
तारीख :- १९ नोव्हेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन २०१९ चे चौथे (हिवाळी) अधिवेशनामध्ये मा.श्रीमती विद्या चव्हाण, 


विधानपरिषद सदस्य यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ९७ अन्वये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, 
२०१४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी सदर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता असल्याबाबतची 
अल्पकालीन चर्चेची सूचना दिली होती. 


सदर अल्पकालीन सूचनेवरील चर्चेदरम्यान तत्कालीन मा. मंत्री (सहकार) यांनी, सावकारी कायद्याच्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करुन त्यानुसार शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी 
मा. श्रीमती विद्या चव्हाण, विधानपरिषद सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असल्याचे 
आश्वासन सभागृहात दिले होते. त्यानुषंगाने सावकारी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
झासन निर्णय :- 

सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करुन त्यानुसार शासनास 


अहवाल सादर करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मान्यवरांची समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. नाव व पदनाम समितीतील पदनाम 
eal मा. श्रीमती विद्या चव्हाण,माजी वि.प.स. अध्यक्ष 
२ मा.श्री. ख्वाजा बेग, माजी वि.प.स. सदस्य 
३ | AT. श्री. अंबादास दानवे, वि.प.स. सदस्य 
४ मा.श्री. रामहरी रुपनवार, माजी वि.प.स. सदस्य 
५ मा. श्रीमती डॉ. आशाताई मिरगे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः अल्पसू-१२१९/प्र.क्र. 03 (शिकाना)/७-स 


६ | Al. श्री. SARA दादाजी दरणे सदस्य 

७ AT. अँड. श्री. गजानन बोचे सदस्य 

८ मा. श्री. शंतनू अशोकराव पाटील सदस्य 

९ श्री. रमेश चव्हाण, सहसचिव, महसूल विभाग सदस्य 

वनं श्री. किशोर भालेराव, उपसचिव (विधी), गृह विभाग सदस्य 

णि १ सावकारांचे महानिबंधक तथा अपर आयुक्‍त व विशेष सदस्य 
निबंधक, सहकार आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. 

१२ उपनिबंधक (सावकारी), सहकार आयुकत कार्यालय, सदस्य सचिव 
पुणे. 


२. सदर समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यामध्ये शासनास सादर करावा. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११९१५३०५९०६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Chaudhary Anil « 
Jayaram 


5८4832, 
2670 


(अनिल चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. श्रीमती विद्या चव्हाण, माजी विधानपरिषद सदस्या 
२. मा.श्री. ख्वाजा बेग, माजी विधानपरिषद सदस्य 
३. मा.श्री. अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य 
४. मा.श्री.रामहरी रुपनवर, माजी विधानपरिषद सदस्य 
ष्‌. मा. श्रीमती डॉ. आशाताई FARA, 
६. मा. श्री. TAZA दादाजी दरणे, 
मा.श्री.अँड. गजानन बोचे, 
८. मा.श्री. शंतनू अशोकराव पाटील, 
| सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo, सावकारांचे महानिबंधक तथा अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकार आयुक्‍त कार्यालय, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अल्पसू-१२१९/प्र.क्र. 03 (शिकाना)/७-स 


११. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१२. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१३. श्री. रमेश चव्हाण, सहसचिव महसूल विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१४. श्री. किशोर भालेराव, उपसचिव (विधी), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. उपनिबंधक (सावकारी), सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे. 
प्रत:- माहितीस्तव, 
१. ALAS SOR) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. PASAT (७-स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


